महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :१. शासन आदेशा क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.०६.०२.२०२४. 
२. शासन आदेशा क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशञा-१ (का.१४, दि.२९.०२.२०२४. 
३. शासन आदेशा क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४, दि.१८.०४.२०२४. 
४. शासन आदेश क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.२९.०४.२०२४. 
५. शासन आदेश क्र. बदली २०२४/प्र.क्र.३५/प्रशा-३ (का.१४ अ), दि.३०.०५.२०२४. 


शासन आदेठा 


भारत निर्वाचन आयोग यांनी दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, लळोकसभा-२०२४ ची 


निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय 


तसेच निवडणूक संबंधित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयातील रिक्‍त पदे तात्काळ भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 


२.  यासअनुसरून संदर्भ क्र.१ ते ४ येथील आदेशान्वये, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील 


रिक्त पदे भरण्यासाठी निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना अधिकारी /कर्मचारी 


उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. 


३. आता, खाली नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणूक MAT (का.३३), सामान्य 


प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करून देण्याकरिता, त्यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 


विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या 


कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली, सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 


अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग बदलीनंतरच्या 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचा विभाग 
२ ३ a. en 4 
श्री मनाथ म. कांबळे कक्ष अधिकारी सामाजिक न्याय व । सामान्य प्रशासन विभाग 
विशेष सहाय्य विभाग 

श्री अभिजीतस. डुबे सहायक कक्ष अधिकारी | कृषी व पदुम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

श्री भूषणके. धांडे लिपिक-टंकलेखक | अल्पसंख्याक विकास | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 

श्री | मोहन सु. मोहो उच्चश्रेणी लघुलेखक (इ | सार्वजनिक आरोग्य | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 

श्री मंगेश म. सावंत उच्चश्रेणी लघुलेखक (म) | कृषी व पदुम विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


8, तसेच, श्रीमती सोनळ म. Brow, लिपिक-टंकलेखक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांच्या 
सेवा निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने, 
त्यांची संदर्भ क्र.५ येथील आदेझान्वये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात करण्यात आलेली बदली रद्द 


करण्यात येत असून, सुधारित पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 


५. निवडणूकीचे कामकाज तातडीचे असल्याने परिच्छेद ३ व ४ मधील नमूद अधिकारी / 


कर्मचाऱ्यांना, दि.०४.०९.२०२४ (म.नं.) पासून सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी एकतर्फी 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागात रूजू 
व्हावे. 

६. सदर आदेश हेच कार्यमुकततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित 


करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


७. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 


उपरोक्‍त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे १ सप्टेंबर, २०२४ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या 


विभागातून अदा करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AAT: जबाबदार धरण्यात येईल. 


८. सामान्य प्रशासन विभाग /आस्था-१ (का.१९) कार्यासनाने सदर अधिकारी /कर्मचारी विभागात 


रूजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रशा-१ (का.१४) कार्यासनास सादर करावी. 


र्‌. सदर शासन Seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९०४१७२५४२९४०७ हा आहे. सदर आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 


Date: 2024.09.04 17:25:59 +05'30' 


(ग. स. परब ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स. व मु.नि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. उप सचिव (निवडणूक), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह/उप सचिव (आस्था-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत). 
10. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


